राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील 
इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयावर वजन करण्यात 
येणा-या पॅकबंद होतमालावर तोलाई आकारणी 
संदर्भात शिफारस करण्याकरिता समिती गठीत 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वदस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: कृबास ०८१६/प्र.क्र.५०७/११-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. २४ जानेवारी, २०१९. 


सदंर्भ: १) पणन संचालक, पुणे यांचे जा.क्र. पणन-५/कृउबास/इले.काटा/ 

तोलाई/२०१४,दि. १६ डिसेंबर, २०१४. 

२) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, आदेशा क्र. शिकाना- 
१२१४/ प्र.क्र.३४/११-स, दि. २२.१२.२०१४. 

३) सहकार, WF TAM विभाग, आदेश क्र. कृबास ०८१६/ प्र.क्र. 
५०७/११-स,दि. १.१२.२०१८. 

४) सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, निर्णय क्र. HATA ०८१६/ प्र.क्र. 
५०७/११-स,दि. ८.१.२०१९. 


प्रस्तावना:- 


इलेक्ट्रॉनिक वजन काटयांवर शहोतमाल मालाचे वजन करण्यात येत असेल तसेच पॅकबंद 


शेतमालावर तोलाई आकारण्यात यावी किंवा कसे? याबाबत सर्वकष विचार करुन निर्णय घेणे आवश्‍यक 


असल्यामुळे, यासंदर्भात शिफारस करण्याकरिता, पणन विभागाच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रिय 


कार्यालयातील अपर निबंधक दर्जाच्या अधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भाधिन क्र.४ नुसार समिती 


गठीत करण्यात आली होती. तथापि सदर शासन निर्णयात गठित करण्यात आलेल्या समितीतील 


अनु.क्र. १ येथील अध्यक्षाचे नाव नमूद करण्यात आले नव्हते. त्यामुळे "अध्यक्ष" म्हणून कोणाची नियुक्‍ती 


करावी याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 


वर नमूद केलेल्या समितीच्या अध्यक्षपदी डॉ. किशोर तोष्नीवाल, अप्पर निबंधक, प्रशासन व 


नागरी संस्था, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची अध्यक्ष म्हणून 


नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृबास ०८१६/प्र.क्र.१०७/११-स 


२. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१२५१३०००६८५०२ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत- 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KALU GONYA VALVI 

KA [_ U G O N YA 2.5.4.20=714701 fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c323934F 
82edb538d3b20, postalCode=400032, street=MANTRALAY, 
MUMBAI 


INumber=8c5d0f275c3d9a21 db07fecf7919c2d83796e88930d62d 
44e7a4a6d4cbee7e0e, ‘CO OPERATION MARKETING AND TEXTILE 
DEPT, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, KALU GONYA VALVI 
Di 2019.01.25 13:08:23 +05'30' 
(का. गो. वळवी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 


. मा. मंत्री (पणन) यांचे खाजगी सचिव 
. डॉ. किशोर तोष्नीवाल, अप्पर निबंधक, प्रशासन व नागरी संस्था, सहकार आयुक्‍त व निबंधक, 


सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
संचाळक, पणन संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, पुणे 

. मा.श्री. नरेंद्र पाटील, विधान परिषद सदस्य, 

. श्री. विकास मगदूम, बाबा आढाव हमाल पंचायत प्रतिनिधी 

. श्री. नारायण पोटे, महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपाठर्ट आणि जनरल कामगार युनियन 
९. 


श्री. दिपक शिंदे, सरव्यवस्थापक, म.रा. कृ. प.मंडळ, पुणे 


१०.निवड नस्ती, कार्यासन-११-स 


पृष्ठ २ पैकी २ 


